वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील सह नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र या 
संवर्गाची दिनांक १ जानेवारी, २०२३ या दिनांकास अनुसरुन 
अंतिम जेष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : वैमाशा-२०२३/प्र.क्र. ७८/ग्रासं-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - १० ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा :- शासन परिपत्रक क्रमांक : वैमाशा-२०२३/प्र.क्र. ७८/ग्रासं-३, दिनांक २८ जून, २०२३ 


शासन परिपत्रक- 

उपरोक्त संदर्भिय शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन ) नियमावली २०२१ 
नियम ५ (१ नुसार सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गामध्ये कार्यरत असणा-या अधिकाऱ्यांची दि.०१ 
जानेवारी, २०२३ या दिनांकास अनुसरुन सामायिक तात्पुरती जेष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर 
यादीबाबत कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडून सूचना व हरकती प्राप्त झालेल्या नाहीत. यास्तव आता महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन ) नियमावळी २०२१ नियम ५ (३) नुसार सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गाची 
ज्येष्ठतायादी अंतिम करण्यात आली असून ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट "अ" येथे जोडण्यात आली आहे. 
२. सदर जेष्ठतासूची तयार करताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावळी, 2029 मधील 
तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. सदरहू अंतिम सामायिक जेष्ठतासूची सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या 
संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची आपापसातील जेष्ठता निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. 
३. सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गाची उपरोक्‍त अंतिम सामायिक जेष्ठतासूची मा. उच्च न्यायालयाने 
याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायळलयात दाखल 
केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून तयार करण्यात 
आली आहे. 
v. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०८१०११३४५१३४०६ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SHESHRAO BHASKAR KUTE 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD 


DI 

CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b83dd3164bf1a6f2c48a39007e78789c79c52e07ad2 
00c3250d381947c40582e, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=B9E0C91 2BDFBC8224F 1554BA0BC93342824E 
4FAA118ED64C79AC40826E1611B3, cn=SHESHRAO 
BHASKAR KUTE 

Date: 2023.08.10 11:36:08 +05'30' 


(शो. भा. कुटे) 
कक्ष अधिकारी 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
प्रति, 
१) सर्व संबंधित सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र ( नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांच्यामार्फत ) 
प्रत- 
१) नियंत्रक, वैद्य मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य. मुंबई. 
२) निवडनस्ती (संग्रहार्थ). 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२३/प्र.क्र. ७८/ग्रासं-३ 


शासन परिपत्रक क्र. वैमाशा- २०२३/प्र.क्र. ७८/ग्रासं-३, दि. १० ऑगस्ट, २०२३ सोबतचे परिशिष्ट “अ 


१ संवर्गाचे नांव : सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र 


२) वेतनश्रेणी :- एस-२०-५६१००-१७७५०० 
३) १ जानेवारी, २०२३ या दिनांकास अनुसरुन अंतिम जेष्ठतासूची. 
नियम ३ (२ | शासकीय कर्मचाऱ्याचे | सह नियंत्रक जन्म दिनांक प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष  ज्येष्ठतेचा । सेवानिवृत्तीचा a 
(ब) नुसार नांव पदावरील रुजू दिनांक दिनांक दिनांक 
ज्येष्ठता नियुक्तीचा मार्ग 
क्रमांक 
कि ल्मा २ ३ ४ षु ६ ७ ८ 
॥. | श्री. ल. बे. हारोडे पदोन्नती २५.०६.१९६८ भज-ब | ०१/०६/२०१८ | ०१/०६/२०१८ । ३०.०६.२०२६ 
२. श्री. शि. स. काकडे पदोन्नती १४.११.१९७२ खुला ०१/०६/२०१८ | ०१/०६/२०१८ | ३०.११.२०३० 
३. श्रीमती सीमा बैस पदोन्नती १२.१२.१९७२ खुला | ०४/०६/२०१८ | ०४/०६/२०१८ | ३१.१२.२०३० 
४ श्री. नरेंद्रसिह मोहनसिंह पदोन्नती १४.०९.१९७२ | विजा (3 । ०८/०६/२०२० | ०८/०६/२०२० | ३०.०९.२०३० 
ष्‌. श्री. पा. म. बिरादार पदोन्नती ०५.०३.१९७० खुला ०७/१०/२०२१ | ०७/१०/२०२१ | ३१.०३.२०२८ 
६. श्री. शि. के. बागल पदोन्नती १५.०८.१९६६ खुला ११/१०/२०२१ ०७/१०/२०२१ | ३१.०८.२०२४ 
श्री. सु. ह. चाटे पदोन्नती १५.०७.१९६९ मज-ड | ०७/१०/२०२१ | ०७/१०/२०२१ | ३१.०७.२०२७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


